नांदेड उर्दू घरासाठी वर्ष २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२१/प्र.क्र.११०/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्का चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०२.०९.२०२१ 


वाचा - 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०१३/प्र.क्र.१२६/कार्या-४, 
दि.०४.०२.२०१७ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०१६/प्र.क्र.१९/कार्या-४, 
दि.२१ जुले, २०१६ 
३) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक अल्पसंख्याक/सा.शा-१/उर्दू घर/, दि.०९.०७.२०२१ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ARF २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ 


प्रस्तावना - 
नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील 


महानगर पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या उदू घराच्या उदघाटन कार्यक्रमासाठी 
अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 
शासन निर्णय - 

नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील 
महानगर पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याच्या रु.८,१६,००,०००/- (रुपये आठ कोटी सोळा 
लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार उदू घरांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संबंधित 
जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले, उप-जिल्हाधिकारी पेक्षा कमी नाही अशा दर्जाचे अधिकारी, यांचे 
मार्फत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार नांदेड येथील Sq घराचा ताबा जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे 
देण्यात आलेला आहे. आता सदर उर्दू घराचे दि.१४.०७.२०२१ रोजी उदघाटन करण्यात आले असल्याने 
सदर उदघाटन कार्यक्रमासाठी रु.५,५३,८०० /- (रुपये पाच लाख त्रेपन्न हजार आठशे फक्त) इतका निधी 
वितरित करण्याची जिल्हाधिकरी, नांदेड यांनी त्यांच्या उपरोक्‍त संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती केलीआहे. 
उदू घर या प्रयोजनासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.७.०० कोटी (रुपये सात कोटी फक्त) इतकी 


अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील परिपत्रकान्वये घाळून 


शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२१/प्र.क्र.११०/का.४ 


दिलेली मर्यादा आणि आता वित्त व नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उदू घराच्या उदघाटन 
कार्यक्रमासाठी रु.५,५३,०००/- (रुपये पाच लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतके अनुदान जिल्हाधिकारी, नांदेड 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी सदर खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची 
दक्षता घ्यावी. 

जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली 
रु.५,५३,०००/- (रुपये पाच लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पीय प्रणालीमधून आहरण व 
संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. त्यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. 

यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर 
कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) 
३१, सहायक अनुदान (कार्यक्रम)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौ.संदर्भ क्र.अनौसं/२३७/१४७४, दि.१२.०७.२०२१ व वित्त 
विभाग अनौ.संदर्भ क्र.२३९/२०२१/व्यय-१, दि.०३.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२११३५३१९४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
S a n d e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minority 
Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608 


C h h a b 1 Ta d V | 386९9938300302331077751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर, 
२. आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 

३. जिल्हाधिकारी, नांदेड, 

४. अतिरिक्‍क्तजिल्हाधिकारी, नांदेड 


५. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२१/प्र.क्र.११०/का.४ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 
अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 

. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७).. अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


